१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत 
न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेंतर्गत जिल्हा व 
सत्र न्यायालय, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील 
सटाणा येथील न्यायालयीन इमारतीची दुरुस्ती/ 
नुतनीकरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण ०२१९/१६६/प्र.क्र.४२/कार्या.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जून, २०१९ 
वाचा: १.मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.8 (W) ६०११/२०१८/(६४४२७/५२८० दि.८/२/२०१९ 

२. जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांचे पत्र क्र.इमारत ९१८८/२०१८ दि.१४/१२/२०१८ 
३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.8 (W) ६०४९/२०१०/९७४/१२५२७, दि.५/४/२०१९ 
४. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०७/कार्या.९, दि.१०/११/२०१६. 
५. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/नऊ,दि.१२/६/२०१७ 


प्रस्तावना : 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या “न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण” (Strengthening the 
Justice) या प्रयोजनासाठी सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या ५ वर्षाच्या कालावधीकरीता महाराष्ट्र 
राज्यासाठी रुपये १०१४ कोटी इतक्या निधीची शिफारस केली आहे. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत 
न्यायालयाचे नविनीकरण या घटकासाठी ५ वर्षाच्या कालावधीकरीता रु.२२८ कोटी इतक्या निधीची तरतूद 
करण्यात आली आहे. १४ व्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींची कार्यक्षम अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दि.९/३/२०१६ रोजी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीच्या 
बैठकीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या कृती आराखड्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. 
तसेच वित्त विभागाच्या मान्यतेने संदर्भाधीन दि.१२/६/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १४ व्या वित्त 
आयोगांतर्गत न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीच्या कामांना रुपये ५० लक्ष मर्यादेपर्यंत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आले आहेत. 

मा.उच्च न्यायालयाच्या संदर्भीय अनुक्रमांक १ व ३येथील पत्रान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक 
यांच्या अधिपत्याखाळीळ सटाणा येथील न्यायाळयीन इमारतीची दुरुस्ती / नविनीकरणाचे अंदाजपत्रक प्राप्त 
झाले आहे. सदर अंदाजपत्रक सन २०१७-२०१८ च्या दरसूचीनुसार आहेत. या प्रस्तावातील अंदाजपत्रक उप 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सटाणा यांनी तयार केळे असून संबंधित कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग , मालेगाव, नाशिक तसेच दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी 
(प्रथम श्रेणी) यांनी साक्षांकित केले आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी सदर 
अंदाजपत्रक तपासून प्रशासकीय मान्यतेस सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार जिल्हा व सत्र न्यायालय, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील सटाणा येथील कामाच्या अंदाजपत्रकास उपभोक्ता विभागाच्या वतीने 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या साक्षांकनाच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेअंतर्गत जिल्हा 
व सत्र न्यायालय, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील सटाणा येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्ती / 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०२१९/१६६/प्र.क्र.४२/कार्या.११ 


नुतनिकरणासाठी येणाऱ्या रु.२५,८०,८००/- (अक्षरी रुपये पंचवीस लाख ऐंशी हजार आठशे फक्त) इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील सटाणा येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
दुरुस्ती/ नुतनीकरणाच्या कामाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. मा.उच्च न्यायालयीन कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय 'सा.बां.विभागाने 
न्यायालयाच्या इमारत किंमत परिगणित 
पत्राचा दिनांक केलेली रक्‍कम 
a €/2/2098 व | Ae Plastering & Water २६,०६,८३७/-। २५,८०,८००/- 
Proofing - 
५/४/२० 48 Reconstruct the roof 
एकूण २५,८०,८००/- 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील सटाणा येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
दुरुस्ती/ नविनीकरणासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान, (00) न्यायदान, १०२- उच्च 
न्यायालये, (११) कार्यरत न्यायालयाचे नविनीकरण, (११) (०१) कार्यरत न्यायालयाचे नविनीकरण (२०१४ 
०५४८) या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी उपरोक्‍त कामे मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या Dedicated 
Cell ने निश्चित केलेल्या कामामधीळच असल्याची खातरजमा करण्याची तसेच सदर अंदाजपत्रके सक्षम 
अधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करण्याची जबाबदारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांची राहील. 
प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रिया कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
नाशिक यांच्याकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण 
करावी. 

सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.सं.क्र.२०२/१९/इमा-२, दि.४/५/२०१९ 
अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग,क्र.चौविआ १२१६/ प्र.क्र.१०/ 
का.नऊ, दि.१२/६/२०१७ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२६१५०८४०९२१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Santosh 5१10१ ४: 
Navagire 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 


१. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०२१९/१६६/प्र.क्र.४२/कार्या.११ 


२. प्रबंधक (निरिक्षणे २), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
3. प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश, नाशिक 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र मुंबई, 

५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

6. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

7. उपजिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

८. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 
१०.विधि व न्याय विभाग (का.९/२३), मंत्रालय, मुंबई, 

११. निवडनस्ती. (कार्यासन ११) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


